र 
00“) 


आपण सर्व पृथ्वीवर राहतो. 


पृथ्वीचा आकार गोल आहे. 
पृथ्वी एका चेंडूसारखा गोल आहे. 
चेंडू गोल असतो. 

चेंडू चारी बाजूने गोल असतो. 
पृथ्वी गोल आहे. 


पृथ्वी चारी बाजूने गोल आहे. 


आपण अंतराळात दूर कुठे तरी असल्यास आपल्याला पृथ्वी अशी 
दिसली असती. 

आपण ती किती मोठी आहे ते बघू शकतो. 

लाल ठिपका न्यूयार्क शहर. या शहरात हजारो मुलं आहेत. 


काळा ठिपका सॅन फ्रान्सिस्को. सॅन फ्रॅन्सिस्को येथे एक मोठा पूल 
आहे. 


पांढरा ठिपका डेन्वर शहर. डेन्वर शहराजवळील शेतात कोबॉय 
राहतात. 


पाण्याचा रंग निळा आहे. 
झाडं-झुडपं हिरव्या रंगाचे. 
जमीन राखी रंगाची. 

ढग पांढऱ्या रंगाचे. 


प्रकाशाने व्यापलेल्या भागात दिवस असतो. 
उरलेल्या अर्ध्या भागात अंधार असतो. 
तेथे रात्र असते. 


पृथ्वीच्या अर्ध्या भागात सूर्यप्रकाश असताना उरलेल्या अर्ध्या भागात 
अंधार असतो. 


पृथ्वी दिवसातून स्वत:भोवती एक फेरी मारते. म्हणजे स्वतःच्या 
आसाभोवती एक फेरी पूर्ण करते. 


आपण सर्व पृथ्वीबरोबर फिरत असतो. परंतु फिरत असलेले 
आपल्याला कळत नाही. 


पृथ्वीच्या फिरण्यामुळे काहींना सूर्योदय होत असलेले कळते. 
तेव्हा तुम्ही झोपेतून उठून डोळे चोळत असाल. . 


ष्ट 

र्व 

शट 
ट_. 
डि 
[८ ४ 
वी. 
र £ 
यि छि 
वट 
6 वर 
जि 
ट॒ 7 
टि 
प्र £ 
८ ७४८ 
वट 
पी 
४० तप 


बाणाचे चिन्ह पृथ्वी फिरण्याची दिशा दाखवते. चित्रातील मुलावर सूर्य सूर्यास्ताच्या वेळी पृथ्वी सूर्यप्रकाशापासून दूर जाते. 
प्रकाश पडल्यास तो दिवस असेल. मुलीच्यावर सूर्य प्रकाश नसल्यास 


सूर्योदय होत असताना पृथ्वी सूर्यप्रकाशाकडे जाते. 
तेथे रात्र असेल. 


पृथ्वीचा आकार गोल आहे. 

ती स्वतःभोवती फिरतच असते. 

ते कधीच थांबत नाही. 

ती त्या मुलाला सूर्यप्रकाशापासून लांब घेऊन जाते. 
सूर्य त्याला उजळणार नाही. 

तेव्हा त्याची ती रात्र असेल. 

पृथ्वी त्या मुलीला सूर्य प्रकाशात नेत आहे. 

ती उजळलेली असते. 

तेव्हा दिवस असतो. 

पृथ्बी फिरत असताना ती सूर्य प्रकाशाकडे जाते. 
तेव्हा त्या पुरुषाला ते सूर्योदय. 

पृथ्वी फिरत असताना त्या महिलेला प्रकाशापासून लांब घेऊन जाते. 
तेव्हा ते सूर्यास्त. 


क 0. कट पग. 20 आत ल. या ६७ ७७ क. .& कळक 6. आय जक तेन 


पृथ्वीचा अर्धा भाग सूर्य प्रकाशापासून लांब जात असताना आपल्या 
घरात अंधार पसरतो. 


उजेड पडतो. 
तेव्हा दिवस उजाडतो. तेव्हा ती रात्र असते. 


तुम्ही हा प्रयोग करून हे सर्व बघू शकता. 
तुम्हीच पृथ्वी म्हणून कल्पना करा. 
तो दिवा सूर्य आहे अशी कल्पना करा. 


तुमच्या डाव्या बाजूला दिवा येईल असे उभे रहा. तुमचे दोन्ही 
हात जमीनीला समांतर राहतील असे उभे रहा. 


तुमचा डावा हात दिव्याला दाखवू दे. 
हा दिवा सूर्य. 

दिव्याकडे बघा. 

तोच सूर्योदय. 


दिव्यासमोर चेहरा येऊ दे. 
दोन्ही हात पसरून ठेवा. 
आता दिव्याकडे पहा. 


हा दिवस. 


आता परत फिरा. 
तुमचा उजवा हात दिव्याला दाखवू दे. 
तुम्ही दिव्याकडे बघा. 


हा सूर्यास्त. 


'परत एकदा फिरा. 
तुमची पाठ दिव्याकडे असू दे. 


ही रात्र. 


आता तुम्ही एक फेरी पूर्ण केली आहे. 
सूर्योदय, दिवस, सूर्यास्त व रात्र यांचे अनुभव तुम्हाला मिळाले असेल. 


पृथ्वी आपली एक फेरी पूर्ण केल्यास तुमच्या घरात सूर्योदय, दिवस, 
सूर्यास्त व रात्र होत असते. 


गी १-८ >. 0. 00. ७ कला. 4“: आज “कक 


वि 


र 


*््् 


क 


> ५७ “> “० - >» “० -- > >. 


सूर्याकडे पहा. 


सकाळ पृथ्वीला सूर्य प्रकाशाकडे घेऊन 
जाते. 


तेव्हा तुम्ही सूर्यादय पाहू शकता. 


दुपार नंतर पृथ्वी सूर्य प्रकाशापासून लांब निघून जाते. 
द वथ्यासा टप र्य 


त्यावेळी तुमच्या येथे पुन्हा सूर्यास्त होते. 


तुम्हाला खालील गोष्टी समजलेले असतील: 

पृथ्वी चेंडूसारखे दिसते. 

पृथ्वीचा आकार गोल आहे. 

पृथ्वी स्वत:भोवती कायम फिरते. 

पृथ्वी एका दिवसात एक फेरी पूर्ण करते. 

तुम्ही जागे असताना दिवसभर ती फिरतच असते. 

तुम्ही झोपलेले असतानासुद्धा पूर्ण रात्र ती फिरत असते. 


पृथ्वी स्वतःभोवती फिरत असल्यामुळे 
आपण दिवस व रात्रीचा अनुभव घेऊ 
शकतो. पृथ्वी फिरत असल्यामुळे आपण 


सूर्योदय व सूर्यास्तांचा अनुभव घेऊ शकतो. 


